विभागीय पोलीस तक्रार प्राधिकरण, नाशिक 
येथे प्रतिनियुक्तीने कार्यरत असलेल्या 
श्रीमती रू.भ. लाटे, सहायक कक्ष अधिकारी 
यांच्या प्रतिनियुक्‍तीस मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः एएससी १५२३/प्र.क्र.८४/१४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: २८ जुले, २०२३ 


वाचा- १) या विभागाचा शासन आदेडा क्रमांक प्रतिनि २५२१/प्र.क्र.9७९/१४-अ, दि. ०६-०८-२०२१. 
२) पोलीस उप आयुक्‍त (मुख्यालय) तथा सदस्य विभागीय पोलीस तक्रार प्राधिकरण नाशिक 
विभाग, नाशिक यांचे पत्र क्र. विपोतप्रा/आस्था/प्र.अ./प्रतिनियुक्‍ती-मुदतवाढ/६८३/२०२३, 
नाशिक, दि. २१-०६-२०२३. 
३) गृह विभाग/का. पोल-१४ यांचा नस्ती क्र. विपोतप्रा-०३२१/प्र.क्र.४३/पोल-१४ वरील 
प्रस्ताव. 


शासन आदेठा 


संदर्भाधिन क्र. १ येथील दिनांक ०६-०८-२०२१ च्या आदेशान्वये श्रीमती रू. भ. लाटे, सहायक कक्ष 
अधिकारी, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय यांच्या सेवा २ (दोन) वर्षाच्या कालावधीसाठी प्रतिनियुक्तीने 
विभागीय पोलीस तक्रार प्राधिकरण कार्यालय, नाशिक या कार्यालयात उपलब्ध करुन देण्यात आल्या 
होत्या. त्यानुसार श्रीमती लाटे ह्या दिनांक १०-०८-२०२१ पासून विभागीय पोलीस तक्रार प्राधिकरण 
कार्यालय, नाशिक या कार्यालयात प्रतिनियुक्तीने कार्यरत आहेत. श्रीमती लाटे यांचा २ वर्षाचा 
प्रतिनियुक्‍्तीचा कालावधी दिनांक ०९-०८-२०२३ रोजी संपुष्टात येत आहे. 


२. संदर्भाधिन क्र.२ येथील दि. २१-०६-२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय) तथा 
सदस्य विभागीय पोलीस तक्रार प्राधिकरण नाशिक विभाग, नाशिक यांनी तर संदर्भाधिन क्र. 3 येथील 
प्रस्तावान्वये गृह विभागाने श्रीमती लाटे यांच्या प्रतिनियुक्‍तीस २ वर्ष मुदतवाढ देण्याची विनंती केली आहे. 


३. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : एसआरव्ही २०११/प्र.क्र.१३७/का.१२, दिनांक 
१७.१२.२०१६ अन्वये प्रतिनियुक्‍तीचे धोरण निश्चित करण्यात आले असून, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन 
निर्णय क्रमांक : एसआरव्ही २०१६/प्र.क्र.५१०/का.१२, दिनांक १६.०२.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये 
प्रतिनियुक्तीने नियुक्तीसाठी अटी व शर्ती आणि नियुक्तीची कार्यपध्दती याबाबतच्या धोरणामध्ये सुधारणा 
करण्यात आली आहे. त्यानुसार दि.१७-१२-२०१६ च्या शासन निर्णयातील परि.५ मध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा 
करण्यात आली आहे:- 


परि.क्र. ५(अ) (३) :- प्रतिनियुक्ती प्रथमत: ३ वर्षासाठी देण्यात यावी व संबंधित अधिकाऱ्याची इच्छुकता व 
संवर्ग नियंत्रण विभागाचे सहमतीने हा कालावधी चौथ्या वर्षाकरिता वाढविण्यात यावा. परंतु चार वर्षाचा 
प्रतिनियुक्‍्तीचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर आणखी एक वर्षासाठी म्हणजेच ५ व्या वर्षासाठी मुदतवाढ 


शासन SCAT क्रमांकः एएससी १५२३/प्र.क्र.८४/१४-अ 


द्यावयाची झाल्यास मा. मुख्यमंत्री यांची विनिर्दिष्टपणे मान्यता घेण्यात यावी. ५ वर्षाचा कालावधी 
संपल्यानंतर कोणत्याही परिस्थितीत मुदतवाढ अनुज्ञेय राहणार नाही. 


४. वर परिच्छेद ३ मधील शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार श्रीमती रू.भ. लाटे, सहायक कक्ष 
अधिकारी यांच्या प्रतिनियुक्‍तीस दि. १०-०८-२०२३ पासुन पुढे २ (दोन) वर्ष म्हणजेच दि. १०-०८-२०२३ ते 
दि. ०९-०८-२०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


५. प्रतिनियुक्ती संदर्भात सर्व अटी व शर्ती संदर्भाधीन क्र. १ च्या शासन आदेशात नमूद केल्याप्रमाणे 
असतील. 


६. श्रीमती रू.भ. लाटे, सहायक कक्ष अधिकारी यांच्या इतर सर्व प्रशासकीय बाबी जलसंपदा विभाग 
आणि गृह विभाग/पोल-१४ यांच्यामार्फत हाताळण्यात येतील. 


9. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०७२८१७५९५६७८०७ असा आहे. सदर शासन आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by VINAYAK BABURAO MANE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


VINAYAK eee 
BABURAO MANE #issts:vensecnesrneeso™ 
(वि.बा. माने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
श्रीमती रू.भ. लाटे, सहायक कक्ष अधिकारी (विभागीय पोलीस तक्रार प्राधिकरण कार्यालय, नाशिक 
या कार्यालयामार्फत) 
प्रत, 


१. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
२. पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय) तथा सदस्य विभागीय पोलीस तक्रार प्राधिकरण नाशिक 
विभाग, नाशिक, अजय पॅलेस, पौर्णिमा स्टॉप, नाशिक पुणे रोड, नासर्डी पुलाजवळ, नाशिक. 
३. सहसचिव/उपसचिव (आस्थापना), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. सहसचिव/उपसचिव, (पोल-१४),गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. सा.प्र.वि./१४-अ (संग्रहा्थ) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


